राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार घोषित करण्यात 
आलेल्या महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 
आणि संशोधन संस्था eis नाशिक या जिल्हा 
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरएन-२०२०/ प्र.क्र.१५/२०२०/१२-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०२०. 


१. शासन निर्णय क्रमांक टिआरएन- २००९/प्रक्र.३९/०९/१२-अ दि.२३ सप्टेबर, २०११. 

२. झासन निर्णय क्रमांक टिआरएन- २०१४/प्रक्र.१२/१४/१२-अ दि.१३ ऑगस्ट,२०१४. 

३. शासन निर्णय क्रमांक टिआरएन- २०१४/प्रक्र.१२/१४/१२-अ दि.१२ सप्टेबर,२०१४. 

४. शासन निर्णय क्रमांक टिआरएन- २०१५/प्रक्र.८०/१५/१२-अ दि.२४ जुले, २०१८. 

५. संचालक, यशदा पुणे यांचे क्रमाक राप्रनिमूय/२०१९-२०/३/1॥॥-3/11-पव्य/प्र.क्र.०८/४३७, 
दि.२५.११.२०१९. 


प्रस्तावना:- 
राज्य शासन सेवेत सर्व स्तरावर कार्यक्षमता वाढवून गतिमान प्रशासन होण्याकरिता राज्यातील संवर्ग 
अधिकारी/ कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्याच्या हेतूने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याचे 
प्रशिक्षण धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यास अनुसरुन जिल्हा मुख्यालयाच्या स्तरावर प्रशिक्षण विषयक 
कामकाज पार पाडण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.२ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये शासनाच्या इतर विभागाच्या अधिनस्त 
असलेल्या तांत्रिक प्रशिक्षण संस्थांना जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 
संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (मीत्रा) 
नाशिक या संस्थेस जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करण्यात आले होते. सदर संस्थेचा जिल्हा 
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून देण्यात आलेला दर्जा रद्द करण्याची विनंती संदर्भाधीन क्र. ५ च्या पत्राने शासनास 
करण्यात आली होती. 
या अनुषंगाने सदर संस्थेचा जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून देण्यात आलेला दर्जा रद्द करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्य प्रशिक्षण धोरणाअन्वये प्रशासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याकरिता घोषित केलेल्या पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्त्याखाळील महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (मीत्रा) 
नाशिक या संस्थेचा राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत “जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था ” म्हणून दर्जा रद्द करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-२०२०/ प्र.क्र.१५ /२०२०/१२-अ 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२१७११४६५३१००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Leena Ashish Sankhe 
Date: 2020.02.17 12:49:30 +05'30' 


(लिना संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार, हिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
.  मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
५. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा /विधानपरिषद महाराष्ट्र, विधानभवन, मुंबई 
सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
. सर्वमा.मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ, सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, मंत्रालयीन विभा[्‌ग 
१२. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१३. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नाशिक. 
१४. महासंचालक, यशदा बाणेर रोड, पुणे-४११००७ 
१५. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१ मुंबई 
१६. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१, नागपूर 
१७. महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र -१ मुंबई 
१८. महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र -१ नागपूर 
१९. जिल्हाधिकारी, बृहन्मुंबई, नाशिक. 
२०. उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियोजन व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा बाणेर रोड, पुणे-४११००७ 
२१. उपसचिव, जलसंपदा विभाग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२२. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई , औरंगाबाद, नागपूर,* 
२३. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा,मुंबई , औरंगाबाद, नागपूर,* 
२४. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उपलोकआयुक्‍्त कार्यालय, मुबंई * 
२५. विशेष कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (मीत्रा) 
नाशिक 
महसुल आयुक्‍त कार्यालयासमोर, आय.एस.पी.रोड, नाशिक रोड, नाशिक-४२२१०१ (महाराष्ट्र) 
२६. अपर मुख्य (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२७. निवड नस्ती-१२-अ साप्रवि, मंत्रालय, मुबंई-३२. 
*पत्राने 


पृष्ठ २ पैकी २ 


